Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक १०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


























अनुक्रमणिका 
B52 प पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात नाही. 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-१० निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 








शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६३. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 
क्रमांक प्र.अ.-भुसं-अका-कावि-१३१-२०२१.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६०५-२०, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 

















अ.-एक-१ (१७४३). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 











केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, vad सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 








आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्रमांकर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती 
पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची-एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२०-२०२१, मौजा अंबाडा कंडारी, तालुका, अचलपूर, जिल्हा अमरावती. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३४ ० १५ 
R २५ ० १० 
3 २४ ० ३० 
४ ४२ ० १९ 
दु ७९ ० ०६ 
६ ७१ ० १८ 
9 8६ ० ०६ 
८ ५१ ० १५ 
९ १५/१ ० ०५ 
१० ८५ ० ०४ 
११ ७४ ० ०१ 
१२ ७9३ ० ०३ 
१३ ७२/२ ० ०७ 
48 ६६/२ ० १४ 
AY ६२ ० १९ 


१६ ९३/२ ० १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 





अनुसूची-एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१७ ९३/२ ० ३७ 
१ट ९३/३ ० १० 
१९ ९३/३ ० १२ 
२० 88 ० १७ 
२१ ९७ ० १९ 
२२ १५८ ० ०५ 
२२३ १६० ॥ " 
७ 0७७ 
२४ १६१/१ ० २० 
२५ १६१/२ ० ०६ 
२६ १७१ पैकी ० ०४ 
२ १७१ पैकी ० ०५ 
२८ १७१ पैकी ० ०८ 
२९ १७१ पैकी ० ०७ 
३० १२३ ० ०९ 
३१ १२२ ० १३ 
३२ १२१ ० ११ 
33 १२० ० 20 
३४ १५४ ० २६ 
३५ १२८ ० ०८ 
३६ १२९ ० ०९ 
३७ १३० ० १० 
३८ १३१ ० ११ 
३९ १३२ ० १६ 
४० १३३ 0 ०४ 
४१ १३४ ० ०४ 
४२ १३५ ० ०४ 
83 938 ० ०५ 


एकूण संपादितक्षेत्र .. ५०१ 


1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 

















अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- सपन मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत कालव्याच्या कामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- सपन मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत कालव्याच्या कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  :- सपन मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत कालव्याच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ 





होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये 
वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलबध 
झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक-यांच्या आर्थीक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 











अनुसूची-तीन 





पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन :-विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक. 


अनुसूची-चार 








पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अमरावती : शैलेश नवाल, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१. जिल्हाधिकारी , अमरावती 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६४. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 
क्रमांक उपजी-भू.सं.र.प्र-कली-कावि-०२९-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या कलम 











११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र.अ.-भूसं-रप्र-कली-कावि-४५७-२०२०, 
दिनांक २३ जुन २०२० अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 




















आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात 








घेतल्यानंतर, vad सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 











आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


उपजिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 4 





अनुसूची-एक 


संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१८-२०१९, मौजा गोधणी, तालुका यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ. 














अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 9/3 ० 0% 
एकूण संपादित क्षेत्र .. ००५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — वर्धा - नांदेड, मार्गे यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे लाईन करीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन ळा वर्धा-नांदेड, मार्गे यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ  :- सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची-तीन 





बाधीत व्यक्तीचे विस्थपन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 





टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६५. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 
क्रमांक उपजी-भू.सं.र.प्र-्कली-कावि-०२८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र.अ.-भूसं-रप्र-कली-कावि-१०१-२०२०, 
दिनांक १३ जुन २०२० अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 





























आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 


आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 
अ.-एक-२ (१७४३). 





६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 











आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 











आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१८-२०१९, मौजा भोसा, तालुका यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ. 











अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ७०/१ ० पट 
Q (90/2 ० ७६ 
एकूण संपादित क्षेत्र .. १ ३४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव _ वर्धा - नांदेड, मार्गे यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे लाईन करीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन _ वर्धा-नांदेड, मार्गे यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ  :- सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची-तीन 





बाधीत व्यक्तीचे विस्थपन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक- 








टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जि. यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 





यवतमाळ : एम. देवेंदर सिह, 
दिनांक १४ जानेवारी २०२०. जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६६. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक कावि-भू.सं.मं.अ.-१७४-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याचा जिल्हाधिका-याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २४३, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ अन्वये 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 9 














प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 























आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


























भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०१६-१७, गाव निमगाव वायाळ, तालुका सिंदखेडराजा, जिल्हा बुलडाणा. 





अनुक्रमांक भूमापन क्र. किंवा सर्व्हे क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १३१ ० ०१ 
Q 932 ० 02 
एकूण संपादितक्षेत्र .. ००३ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव —_ खडकपूर्णा प्रकल्प, देऊळगावराजा. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन — खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 
मौजे निमगाव वायाळ, ता. सिंदखेडराजा लागणा-या जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव ०.०३ हे. आर. 











समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणी पुरवठा होणार 
आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, 
शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात 
सुधारणा होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
निरंक 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
-निरंक- 











टीप :-- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


बुलडाणा : एस. रामामूर्ती (भा. प्र. से.), 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. जिल्हाधिकारी , बुलडाणा. 





¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३६७. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कलम ११ अधि. मंजुरी-कावि-८६-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

















एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्‍टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 





अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 














मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन” असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 











वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे, 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 





परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिकारी ion fay क 


जिल्हाधिकारी यांच्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) याच्या 











नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 


अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती (अधिसूचना काढण्यापूर्वी 
येथे अधिका-याचे नाव व पत्ता नमूद करावा) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ९ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१९-२०२०, गाव टाकळी खुर्द, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती. 

















अनुक्रमांक भूसंपादन क्र. किंवा संपादित करावयाचे क्षेत्र 
गट क्र. 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
q 349 ०० १० 
RQ 32 00 उद 
एकूण .. ०० ४८ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-- रेल्वे वँगन, प्रकल्प पोच रस्ता, बडनेरा-काटआमला, उत्तमसरा करीता. मौजा टाकळी खुर्द. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- रेल्वे वॅगन, प्रकल्प पोच रस्ता, बडनेरा-काटआमला, उत्तमसरा करीता. 
मौजा टाकळी खुर्द, ता. अमरावती येथील खाजगी जमीन संपादीत करणेबाबत. 
सामाजिक मिळणारे लाभ :- लोक उपयोगाकरिता. 


आर्थिक, रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबधात). 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.--सबब माहिती निरंक. 





अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग चार अ, असाधारण क्रमांक ३८, महसूल व वन विभाग यांची दिनांक १३ मार्च २०१५ ची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र.-३-अ-२, 
अन्वये महाराष्ट्र शासन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा sep अधिनियम, २०१३ च्या 
कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये नमुद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 




















अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 











(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक 





(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक 


जमिनीच्या fay 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 








शैलेश नवाल, 
अमरावती : जिल्हाधिकारी , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१. अमरावती. 
अ.-एक-३ (१७४३). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३६८. 
उपजिल्हाधिकारी, (भुसंपादन), यांजकडून 
शुद्धीपत्र 





क्रमांक उजि-लसिंका-२-५१-२०२१.--- 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२०-२०२१, गांव फेटरी, तालुका दिग्रस, जिल्हा यवतमाळ मधील शेत जमीन ईटोळा लघु 
प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे पाण्यामुळे मौजा फेटरी, ता. दिग्रस येथील बाधीत होणा-या जमिनीचा अतिरीक्त भूसंपादनासाठी कलम ११ ची अधिसुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ऑक्टोबर २२-२८, २०२० ला पा. क्र. १-३, अनुक्रमांक ५८७ वर प्रसिद्ध 
झालेली आहे.त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.-- 


























याकरिता असे वाचावे 
अ. क्र. भूमापन क्र. अंदाजितक्षेत्र अ.क्र. भूमापन क्र. अंदाजित क्षेत्र 
किंवा गट क्र. किंवा गट क्र. 
हे. आर हे. आर 
९० पै. १ ११ १ ९० पै. १ ११ 
Q ९० पै oO ४० Q go पै © 30 
एकूण क्षेत्र १५१ एकूण क्षेत्र १४१ 
सविता चौधर, 
यवतमाळ : उपजिल्हाधिकारी (भूसं), 
दिनांक २ मार्च २०२१. लघु सिंचन कामे क्र.-२, यवतमाळ. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३६९. 
अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक, यांजकडून 
शुद्धीपत्र 

क्रमांक कावि-पुनर्व-कक्ष-२१-अका-८१-२०२१.--- 

या कार्यालयातील जिगांव प्रकल्प ता. नांदूरा, जि. बुलडाणा या प्रकल्पाच्या योजनेची कलम १३ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
अमरावती विभागीय पुरवणी भाग-१, दिनांक २९ जून २००६ रोजी पृष्ठ क्र. १०९६ ते ११०१ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 

परंतु वि. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व फेरफारप्रमाणे मौजे बुर्टी ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा शिवारातील गट नं. ५२, ५३, ५४ मधून गट क्र. ५३ 
कमी करुन अंशतः बदल करण्यात येत आहे. त्याकरीता खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 





























च्या ऐवजी असे वाचावे 
जिल्हा गट नंबर लाभ क्षेत्र राखीव संपादन जिल्हा गट नंबर लाभक्षेत्र राखीव संपादन 
तालुका व गांव क्षेत्र तालुका व गांव क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर 
बुलडाणा, 42 ०१ ६१ बुलडाणा, 4 ०१ ६१ 
नांदुरा, 43 00 ९३ 00 ४० नांदुरा, ५४ ०० ३१ ०० ०० 
मौजे बुर्टी 48 ०० ३१ मौजे बुर्टी —— 
_______ एकूण .. 0१ ९२ 
एकूण . . ०२ CY 1 
बुलडाणा, ५३ ०० ९३ 
नांदुरा, 00 ०० 
मौजे बुर्टी —— 
एकूण .. ०० ९३ 
(अवच्य), 
बुलडाणा : अपर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१. प्रशासक, बुलडाणा. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


